सन २०२३-२४ वर्षांतर्गत 
राबविण्यात येणाऱ्या पर्यटन 
महोत्सवाबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : टिडीएस २०२३/०४/प्र.क्र.१६७/पर्यटन, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मे, २०२३ 
वाचा : शासन निर्णय क्रमांक : टिडीएस २०२३/०४/प्र.क्र.१६७/पर्यटन, दि.०८/०५/२०२३. 


प्रस्तावना : 


राज्यातील पर्यटनाला चालना देऊन राज्यातील पर्यटनस्थळांची राष्ट्रीय व 


आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापक प्रमाणावर प्रसिध्दी व प्रचालन करुन देशी - विदेशी पर्यटकांना 


मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित करण्यासाठी पर्यटन संचालनालयामार्फत विविध प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे 


प्रसिध्दी मोहिम राबविण्याकरीता वरील संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२०२४ या 


आर्थिक वर्षाकरीताच्या “वार्षिक पणन कृती आराखड्यास” (Tourism Marketing Plan) मान्यता 


देण्यात आली आहे. तथापि, दि.०८/०५/२०२३ रोजी मा. मंत्री (पर्यटन) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार 


पडलेल्या बैठकीमध्ये सन २०२३-२४ या वर्षात पर्यटन महोत्सव राबविण्याबाबत सुचित करण्यात 
आले आहे. 


परिपत्रक :- 


राज्याच्या पर्यटन विषयक प्रसिध्दीसाठी पर्यटन विभागामार्फत सन २०२३-२०२४ या 
वर्षासाठी खालीलप्रमाणे पर्यटन महोत्सवाचे आयोजन करण्यात मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | महिना महोत्सव दिनांक/महिना 
१ मे महाबळेश्वर महोत्सव २८, २९मे 
२) | A काजवा महोत्सव, भंडारदरा मे-जुन 
3) जुले चिखलदरा फेस्टीवल § अमरावती १५, १६ जुले 
8) | ऑगस्ट | मान्सून फेस्टीवल - आंबोली, सिधुदुर्ग, भंडारदरा |। १२, १३, १४, १५, १६ 
(जि. अहमदनगर) ऑगस्ट 
प्रभु श्री राम महोत्सव १२ ते १३ ऑगस्ट 


आदिवासी पर्यटन महोत्सव, बारीपाडा, धुळे २५, २६, २७ ऑगस्ट 


शासन परिपत्रक क्रमांकः टिडीएस २०२३/०४/प्र.क्र.१६७/पर्यटन 


4) | acer । कास पठार आणि कोयना बक वॉटर फेस्टिव्हल २ ते ३ सप्टेबर 


गणेडा उत्सव १८ ते २८ सप्टेंबर 
६ । ऑक्टोबर | आदिवासी पर्यटन महोत्सव, जव्हार १८, १९ ऑक्टोबर 
आदिडाक्ती उत्सव (माहूर, तुळजापूर, कोल्हापूर, | दसरा दरम्यान 
वणी) 
७) | नोव्हेंबर | मुंबई इंटरनॅशनल फेस्टिवल १० ते १४ नोव्हेबर 


आदिवासी पर्यटन महोत्सव, तोरणमाळ, नंदुरबार | १८ ते १९ नोव्हेंबर 


८) | डिसेंबर । नागपूर फेस्टीवल (संत्रा, कृषी व ग्रामिण पर्यटन २३, २४, २५ डिसेबर 


ताडोबा) 

गुरु महोत्सव - नांदेड २५-२६ डिसेंबर 
९) । जानेवारी | एलोरा फेस्टीवल २७, २८, २९ जानेवारी 
qo) । फेब्रुवारी | छत्रपती शिवाजी महाराज जन्मोत्सव - जुन्नर १८, १९, २० फेब्रुवारी 
११) | मार्च द्राक्ष महोत्सव - नाशिक २४, २५मार्च 


१२) | एप्रिल हळदी महोत्सव - पट्टणकोडोली (जि. कोल्हापू) |। २९, ३० एप्रिल 
जेजुरी महोत्सव, पुणे 


वरील पर्यटन महोत्सवांचे आयोजन करताना संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व 
शर्ती लागू राहतील 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या http://www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेतांक २०२३०५२६१२५३००५४२३ 
असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
rs J MADAN GIRJU 


SONDE 


(मदन सोंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ, मुंबई. 
३. मा. मंत्री (पर्यटन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. निवडनस्ती (पर्यटन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


